कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव 
अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या 
अधिपत्याखालील धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे व त्या अंतर्गत 
उपविभाग तसेच नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार या 
विभागीय कार्यालयातील बांधकाम कार्यप्रकारातील नियत अस्थायी व 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांना दि. ३१/०८/२०२१ च्या 
पुढे दि. ०१/०९/२०२१ पासून दि. २८/०२/२०२२ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
जलसंपदा विभाग 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र., 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक :- ३० सप्टेंबर, २०२१. 


१) शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१/म.प्र., दि. ११/०५/२०२१. 

२) अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांचे पत्र जा.क्र. धुपाप्रमंधु/आ-३/ 
४०७०/सन २०२१, दिनांक १७/०९/२०२१. 

३) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र. पदनि २०१६/प्र.क्र. ८/आपुक, दिनांक १०/०८/२०२१ 


प्रस्तावना :- 


कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव अंतर्गत अधीक्षक अभियंता, धुळे 
पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या आधिपत्याखालील कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे या 
विभागीय व त्या अंतर्गत ५ उपविभागीय कार्यालयातील तसेच कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प 
विभागीय पथक, नंदुरबार कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील 
पदांना संदर्भ क्र. १ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ०१/०३/२०२१ ते दिनांक ३१/०८/२०२१ पर्यंत मुदतवाढ 
देण्यात आलेली आहे. संदर्भ क्र. २ येथील पत्रानुसार सदर पदांना दिनांक ३१/०८/२०२१ च्या पुढे मुदतवाढ 
देण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय :- 


आता या शासन निर्णयान्वये सोबतच्या परिशिष्ट "अ" व परिशिष्ट “ब” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे धुळे मध्यम 
प्रकल्प विभाग, धुळे या विभागीय व त्या अंतर्गत ५ उपविभागीय कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील 
१२४ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील ०३ पदांना सदर पदे मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असतील व 
ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी रिक्‍त नाहीत या अटींच्या अधीन राहून दिनांक ३१/०८/२०२१ च्या पुढे 
दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (परिशिष्ट 
अ” व “ब” सोबत जोडली आहेत.) 
२. तसेच सोबतच्या परिशिष्ट “क” व परिशिष्ट “ड” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय 
पथक, नंदुरबार या कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवरील ८८ पदांना व रुपांतरीत अस्थायी 
आस्थापनेवरील ०९ पदांना सदर पदे मंजूर आकृतीबंधाच्या मर्यादेत असतील व ती सहा महिन्यांपेक्षा जास्त 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१ /म.प्र. 


कालावधीसाठी Rad नाहीत या अटींच्या अधीन राहून दिनांक ०१/०९/२०२१ पासून दिनांक २८/०२/२०२२ 
पर्यंतच्या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात येत आहे. (परिशिष्ट “क” व “ड” सोबत जोडली आहेत.) 


३. महामंडळाच्या अधिपत्याखालील धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे यांच्या आधिपत्याखालील धुळे मध्यम 
प्रकल्प विभाग, धुळे व त्या अंतर्गत उपविभागीय तसेच नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार या 
कार्यालयातील नियत अस्थायी आस्थापनेवर होणारा खर्च “मागणी क्र.आय-५, ४७०१-मोठे व मध्यम पाटबंधारे 
यावरील भांडवली खर्च, ८०-सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०४) 
विविध पाटबंधारे विकास महामंडळाना भाग भांडवली Bisa ( वेतन ) (०४)(०४), तापी पाटबंधारे विकास 
महामंडळास भाग भांडवली अंशदान (४७०१-आय-१९८) अंशदान (अनिवार्य) ३२-अंशदाने” व रुपातंरीत अस्थायी 
आस्थापनेवर होणारा खर्च “मागणी क्र. आय-५, ४७०१ मोठे व मध्यम पाटबंधारे यावरील भांडवली खर्च, ८०- 
सर्वसाधारण (१९०), सार्वजनिक क्षेत्रातील व इतर उपक्रमातील गुंतवणुका (०२), विविध पाटबंधारे विकास 
महामंडळांना भाग भांडवली अंशदान (०२)(०४) तापी पाटबंधारे विकास महामंडळास भाग भांडवली अंडादान 
(४७०१-एच-७६३) (कार्यक्रम) 48, गुंतवणूका” या लेखाशिर्षाखाली खर्ची दर्शविण्यात यावा व महामंडळाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 
४. हे आदेश शासन निर्णय, वित्त विभाग, दिनांक १०/०८/२०२१ नुसार प्रशासकीय विभागास दिलेल्या 
प्राधिकारानुसार व आंतर वित्त सल्लागार व उप सचिव यांच्या मान्यतेने निर्गमित करण्यात येत आहेत. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०९३०१६४९३६७६२७ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावांने Sapana 
Suresh Belote 
सहपत्र-परिशिष्ट 'अ', 'ब', 'क' व 'ड' (सपना बेलोटे) 
शासनाच्या कक्ष अधिकारी 


प्रत-सहपत्रासह :- 


महालेखापाल 9/2 महाराष्ट्र राज्य, (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर. 
महालेखापाल 9/2, महाराष्ट्र राज्य, (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर . 

वित्त विभाग (व्यय-१२ /अर्थसंकल्प-१९) मंत्रालय,मुंबई -४०० ०३२. 

कार्यकारी संचालक, तापी पाटबंधारे विकास महामंडळ, जळगांव. 

अधीक्षक अभियंता, धुळे पाटबंधारे प्रकल्प मंडळ, धुळे. 

कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे. 

कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार. 
कार्यासन (अर्थसंकल्प - १/आ.(प्रशिक्षण)), जलसंपदा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
मध्यम प्रकल्प कार्यासन संग्रहार्थ. 


Lo ०८ AW A)  -0 


on SG ©™ 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र. 


धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे 


परिशिष्ट “अ 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२१/२१७/( प्र.क्र.१११/२१)/म.प्र..दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
कालावधी दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 


कार्यालयाचे नाव 


नियत अस्थायी पदाचा तपरिल 


पदसंख्या 


9) 


कार्यकारी अभियंता, धुळे मध्यम प्रकल्प 
विभाग, धुळे 


१) कार्यकारी अभियंता 


२) उप कार्यकारी अभियंता 


३) सहाय्यक अभियंता-श्रेणी २/शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


४ळलघुलेखक (निम्न श्रेणी) 


५) प्रथम लिपीक 


६) विभागीय लेखापाल 


७) आरेखक श्रेणी १ 


८) आरेखक श्रेणी २ 


९) भांडारपाल 


१०) सहाय्यक भांडारपाल 


११) वरिष्ठ लिपीक 


92) कनिष्ठ लिपीक 


१३) टंकलेखक 


१४) संगणक 


94) वाहनचालक 


१६) नाईक 


१७) शिपाई 


१८) चौकीदार 


एकूण पदे 


38 


3) 


वाडीशोवाडी प्रकल्प उपविभाग, saret 


१) उपविभागीय अभियंता/ सहाय्यक 
अभियंता-श्रेणी १ 


2) सहाय्यक अभियंता-श्रेणी २/शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र. 


३3)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४ आरेखक श्रेणी-३ 


५) वरिष्ठ लिपीक 


६) कनिष्ठ लिपीक 


७ टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


OO} A} Of; O}] A] शे, करु 


एकूण पदे 


ae) 
“ 


बो 


सारंगखेडा प्रकल्प उपविभाग, दोंडाईचा 


१) उपविभागीय अभियंता/ सहाय्यक 
अभियंता-श्रेणी १ 


२) सहाय्यक अभियंता-श्रेणी २/ शाखा 
अभियंता /कनिष्ठ अभियंता 


३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४ आरेखक श्रेणी-३ 


4) वरिष्ठ लिपीक 


६) कनिष्ठ लिपीक 


७ टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


९) शिपाई 


१०) चौकीदार 


Oo; Al] जी त.) A] जड. KL 


एकूण पदे 


ae) 
ios 


अक्कलपाडा प्रकल्प उपविभाग, 
अक्कलपाडा 


१) उपविभागीय अभियंता/ सहाय्यक 
अभियंता-श्रेणी १ 


ue) 


2) सहाय्यक अभियंता-श्रेणी २/शाखा 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 


३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 


४ आरेखक श्रेणी-३ 


५) वरिष्ठ लिपीक 


६) कनिष्ठ लिपीक 


७ टंकलेखक 


८) वाहनचालक 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र. 


९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार १ 
एकूण पदे १८ 
ड) । सुलवाडे बॅरेज उपसासिंचन उपविभाग, | 9) उपविभागीय अभियंता/ सहाय्यक १ 
सुलवाडे अभियंता-श्रेणी १ 
२) सहाय्यक अभियंता-श्रेणी २/शाखा ४ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक 8 
४) आरेखक श्रेणी 3 १ 
५) वरिष्ठ लिपीक १ 
६) कनिष्ठ लिपीक २ 
७ टंकलेखक १ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार १ 
एकूणपदे| १८ 
अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी पदाचा तपशिल पदसंख्या 
इ) | निम्नपांझरा कालवा उपविभाग, धुळे १) उपविभागीय अभियंता/ सहाय्यक q 
अभियंता-श्रेणी १ 
२) सहाय्यक अभियंता-श्रेणी २/शाखा ४ 
अभियंता/कनिष्ठ अभियंता 
३)स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक ४ 
४) आरेखक श्रेणी-३ १ 
५) वरिष्ठ लिपीक १ 
६) कनिष्ठ लिपीक २ 
७) टंकलेखक १ 
८) वाहनचालक १ 
९) शिपाई २ 
१०) चौकीदार १ 
एकूणपदे| १८ 
एकूण पदे | १२४ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकुण पदे- १२४ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र. 


धुळे मध्यम प्रकल्प विभाग, धुळे 
परिशिष्ट "ब” 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२१/२१७/( प्र.क्र.१११/२१)/म.प्र..दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 


कालावधी दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावा | विभाग/उपविभागाचे | पदनाम | पदसंख्या कर्मचाऱ्याचे नांव | सेवानिवृत्तीचा 
नाव दिनांक 

मजूर १ १)मगन जयराम ३१.०५.२०२२ 

bain निम्नपांझरा कालवा | स्विपर su शंकर 
धुळे मध्यम प्रकल्प mane पर १ १)सतपाल शंकर | ३०.११.२०२४ 

विभाग, धुळे 1 वाल्मीक 
चौकीदार | १ १) भगवान भास्कर | ३१.०१.२०२४ 
ठाकरे 
एकूण ०३ 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील एकुण पदे- ०३ 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र. 


नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार 
परिशिष्ट - क 


शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२१/२१७/( प्र.क्र.१११/२१)/म.प्र.,दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
कालावधी दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 


अ.क्र कार्यालयाचे नाव नियत अस्थायी पदाचा तपशिल पदसंख्या 
9) | कार्यकारी अभियंता, नंदुरबार मध्यम  । १) कार्यकारी अभियंता शिक ओक 
प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार २) उप कार्यकारी अभियंता fod 
3) उप अभियंता 
४) कनिष्ठ अभियंता/शाखा अभियंता/सहाय्यक २४ 
अभियंता-श्रेणी २ 
५) विभागीय लेखापाल शिक 
६) प्रथम लिपीक १ 
७ वरिष्ठ लिपीक 4 
८) कनिष्ठ लिपीक/लिपिक-टंकलेखक ९ 
९) भांडारपाल ee] 
१०) अनुरेखक (आरेखक श्रेणी 3) १ 
११ स्थापत्य अभियांत्रिकी सहायक २४ 
१२) वाहनचालक 9 
93) नाईक q 
१४) शिपाई ४ 
१५) चौकीदार २ 
एकूण पदे ८८ 


नियत अस्थायी आस्थापनेवरील एकूण पदे : ८८ 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः मुदतवाढ २०२१/२१७/(प्र.क्र.१११/२१) /म.प्र. 


नंदुरबार मध्यम प्रकल्प विभागीय पथक, नंदुरबार 
परिशिष्ट- ड 
शासन निर्णय क्र. मुदतवाढ २०२१/२१७/( प्र.क्र.१११/२१)/म.प्र.दि. ३० सप्टेंबर, २०२१ चे सहपत्र 
रुपांतरीत अस्थायी आस्थापनेवरील पदांचा तपशील 
कालावधी दिनांक ०१/०९/२०२१ ते दिनांक २८/०२/२०२२ पर्यंत 


अ.क्र. | विभागाचे नांव पदनाम पद कर्मचा-यांचे नांव सेवानिवृत्तीचा 
. दिनांक 
संख्या 
al २ ३ | 4 & 
| कार्यकारी मजुर ९ | १शिवाजी रामचंद्र सदगीर ३०/०६/२०२४ 
अभियंता, नंदुरबार 
डु २) विनोद अभिमन्यु मराठे ३१/०५/२०२८ 
मध्यम प्रकल्प 
विभागीय, नंदुरबार ३) संजय दौलत मोरे ३१/१२/२०२८ 
४ रेवाजी इसऱ्या गावीत ३०/०६/२०२८ 
4) मनोहर पांडू तडवी ३१/०५/२०२५ 
६) कांतीलाल पांडू तडवी ३१/०५/२०२३ 
७ प्रेमला खापऱ्या तडवी ३१/०५/२०२५ 
८) ढेढा भिका तडवी ३१/०५/२०३५ 
९) रमेश रणछोड तडवी. ३१/०५/२०२९ 
एकूण | ०९ पदे 


रुपांतरीत अस्थायी आस्थपनेवरील एकूण पदे - ०९ 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


